राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 
मौजे पिंपळनेर (ता. साक्री जि. धुळे) नळ 
पाणी पुरवठा योजनेच्या अंदाजपत्रकास व 
आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापापु-२०१८/प्र.क्र.२५५/पापु-१७ 
मंत्रालय, मुंबई 
तारीख : ०१ ऑक्टोबर, २०१८ 
वाचा- 
१) शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-११०९/प्र.क्र.१०४(आ/पापु-०७, दिनांक १७ मार्च, २०१०. 
२) शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-१२०८/प्र.क्र.५२/पापु-०७, दिनांक ०९ ऑक्टोबर, २०१३. 
३) शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-१११३/प्र.क्र.१५६/पापु-०७, दिनांक २२ जानेवारी, २०१४. 
४) शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.२२/पापु-०७, दिनांक ०९ जुले, २०१४. 
५) शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.५२/पापु-०७, दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१४. 
) 
) 
) 
) 


६) शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापाधो-१११५/प्र.क्र.२२/पापु-०७, दिनांक १६ फ़ेब्रुवारी, २०१५. 
७) शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापाधो-११११/प्र.क्र.१३४/पापु-०७, दिनांक २० फ़ेब्रुवारी, २०१५. 
८) शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.५२/पापु-०७, दिनांक १० मार्च, २०१५. 
९) शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.६१/पापु-०७, दिनांक १५ जून, २०१५. 
qo) शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-१११५/प्र.क्र.९२/पापु-०७, दिनांक ०७ मे, २०१६ . 
११) शासन निर्णय क्रमांक ग्रापाधो-२०१७/प्र.क्र.५३/पापु-०७, दिनांक ०९ मार्च, २०१८. 
१२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे यांचे पत्र क्रमांक: धुजिप/ग्रापापु/ 
लेखाशाखा/३७३/२०१७, दिनांक ०२.०६.२०१८ चे पत्र व सोबतचा प्रस्ताव 
१३) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र जाक्र/ 
मुअ/नाशि/चिशा/१६२१/२०१८, दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१८. 


) 
) 


प्रस्तावना- 

मौजे पिंपळनेर (ता.साक्री, जि.धुळे )या नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या प्रस्तावास मुख्य अभियंता, 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भ क्रमांक १३ अन्वये तांत्रीक मान्यता 
दिली आहे. प्रस्तुत नळ पाणी पुरवठा योजनेचा दरडोई खर्च हा विहीत निकषापेक्षा जास्त असल्यामुळे 
सदर नळ पाणी पुरवठा योजनेस मंजूरी देण्यासाठीचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद, धुळे यांनी शासनाच्या मान्यतेकरीता सादर केलेला आहे. त्यामुळे वाढीव दरडोई खर्च 
असलेल्या मौजे पिंपळनेर (ता.साक्री, जि.धुळे) या नळ पाणी पुरवठा योजनेस प्रशासकीय मंजूरी 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापापु-२०१८/प्र.क्र.२५५/पापु-१७ 


शासन निर्णय- 


प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, मौ. पिंपळनेर (ता. साक्री, जि. धुळे) 


येथील ४० लिटर दरडोई दरदिवशी क्षमतेच्या व रू. २८३८/- इतका दरडोई खर्च असलेल्या नळ पाणी 


पुरवठा योजनेच्या रू. ९९७.११ लाख (अक्षरी रूपये नऊ कोटी सत्याण्णव लाख अकरा हजार फक्त) 


इतक्या ढोबळ किंमतीच्या (सन २०१६-१७ च्या दरसुचीनुसार) अंदाजपत्रकास व आराखड्यास राष्ट्रीय 
ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत खालील अटींची पूर्तता करण्याच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


१ 


ष्य“ 


SS. ee 


S 


& 


ae 


सदर योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फ़त करण्यात यावी. योजनेची 
अंमलबजावणी पुर्ण झाल्यानंतर किमान १ वर्षे योजना चालविणे कंत्राटदारावर बंधनकारक 
राहील. योजना यडास्वीरित्या पूर्ण झाळेळी आहे याची खात्री महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने 
करावी, तसेच योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी संदर्भाधीन क्र. ६ येथील दि.१७ ऑक्टोबर, 
२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करावा. 

योजनेची अंमलबजावणी होऊन कंत्राटदारा मार्फत योजना किमान १ वर्ष चालविण्यात येणार 
असली तरी ग्रामस्थांकडून या एक वर्षाचीही पाणीपट्टी वसूल करण्यात यावी. वसूल करण्यात 
आलेली पाणीपट्टी योजना चालविणा-या संस्थेस देण्यात यावी. 

योजनेची कामे विहीत पध्दतीने ई- निविदा मागविण्यात येऊन करावीत. 

योजनेसाठी आवश्‍यक भुसंपादन व इतर सर्व परवानग्या प्राप्त करण्याकरिता जिल्हाधिकारी 
यांच्या अध्यक्षतेखाळी समिती स्थापन करण्यात यावी. सदर समिती रेल्वे/रस्ते/वन जमिनीची 
DAM व भुसंपादनाचा प्रत्येक महिन्याला आढावा घेईल. 

योजनेमध्ये Joo टक्के घरगुती नळ जोडण्यांचा व मीटरचा समावेश करण्यात यावा. तसेच 
किमान ८० % नळजोडणी धारकाकडून स्वखर्चाने मीटर जोडणी घेणेबाबत हमीपत्र घेण्यात 
यावे व त्याची एक प्रत लॅमिनेट करुन नळ जोडणी धारकास द्यावी व एक प्रत ग्रामपंचायतीकडे 
ठेवण्यात यावी. तदृनंतरच कार्यारंभ आदेशा देण्यात यावेत. 

ग्रामसभा ठराव/हमीपत्र दिल्यानंतरही गावाने पाणी घेण्यास नकार दिला तरी 
ग्रामपंचायतीकडून किमान ५० टक्के पाणीपट्टी वसूल करण्यात यावी. याबाबत ग्रामस्थांना 
निविदा प्रक्रियेच्या अगोदरच कल्पना देण्यात यावी व ग्रामसभेचा तसा ठराव घेण्यात यावा. 
सदर योजनेचा वापर हंगामी स्वरुपात होऊ नये याकरिता गावातील अस्तित्वातील योजना 
चालविण्यात येऊ नयेत. तसेच गावातील अस्तित्वातील योजनांची पंपिंग मशिनरी व वीज 
जोडणी काडून टाकण्यात यावी. 

सदर गावातील अस्तित्वातील योजनांचे लेखे पुर्ण केल्याशिवाय व मागीळ थकबाकी 
भरल्याशिवाय योजनेचे कार्यादेश देण्यात येऊ नयेत. 

गावातील योजनेचा समावेश केंद्र शासनाच्या IMIS या प्रणाळीवर करण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापापु-२०१८/प्र.क्र.२५५/पापु-१७ 


१०) 


११) 


१२) 


१३) 


१४) 


44) 


१६) 


१७) 


१८ 


~ 


98) 


योजनेचे काम मंजूर किंमतीत कालबध्द व नियोजनबध्दरित्या टप्या-टप्याने पुर्ण करण्यात 
यावीत. योजनेचा उद्धव विकसित झाल्याशिवाय इतर कामे सुरु करु नयेत. उद्भवामध्ये पुरेसे 
पाणी उपलब्ध असल्याची खात्री केल्यानंतरच योजनेतील इतर कामे करावीत. 

योजनेतून ठोक स्वरुपात पाणी घेणेबाबत प्रत्येक ग्रामपंचायतीसोबत Stamp paper वर 
करारनामा करण्यात यावा. 

योजना चालविणे व देखभाल दुरूस्ती यासाठी येणारा खर्च भागविण्याकरिता संबंधित 
ग्रामपंचायतीने योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रस्तावामध्ये नमूद केल्यानुसार घरगुती, बिगर 
घरगुती व संस्थात्मक नळजोडणी धारकासाठी पाणी पट्टीचा दर निश्चित करावा व त्यात 
कालपरत्वे वाढ करण्यात यावी. 

वसूल करण्यात आलेल्या पाणीपट्टीपैकी २० टक्के पाणीपट्टी ही मोठ्या देखभाल 
दुरुस्तीकरिता योजना राबविणाऱ्या संस्थेकडे ठेवण्यात यावेत. योजनेच्या पाईप्स या उपांगाची 
देखभाल दुरुस्ती प्रत्येक ५ वर्षांनी व इतर उपांगाची देखभाल दुरुस्ती प्रत्येक ३ वर्षानी करावी. 
योजना चालविणे त्याचे परिरक्षण व देखभाल दुरुस्ती यासाठी दरवर्षी येणारा आवर्ती खर्च 
भागविण्यासाठी, योजनेतील घसारा किंवा यंत्रसामुग्री नुतनीकरणासाठी संबंधित 
ग्रामपंचायतीस/जिल्हा परिषदेस/महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास शासनाकडून कोणतीही 
मदत/अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही. 

सदर गाव हागणदारी मुक्‍त असले तरी ते नेहमीच हागणदारी मुक्‍त राहतील याबाबत खात्री 
करावी. 

कोणत्याही कारणाने योजनेच्या खर्चात वाढ झाल्यास शासनाकडून जादा अनुदान उपलब्ध 
करून देण्यात येणार नाही. 

सदर योजनेच्या तांत्रिक मान्यतेच्या आदेशातील अटींची पुर्तता करण्यात यावी. तसेच 
संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
संदर्भाधीन क्र.९ येथील दि.१५ जून, २०१५ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार योजनेचे 
त्रयस्थ तांत्रिक परीक्षण करणे अनिवार्य राहील. 

योजना स्वयंनिर्भर होण्यासाठी आवश्यक पाणीपट्टी निश्चित करणे व त्यात आवश्यकतेनुसार 
वाढ करणे ग्रामपंचायतीस बंधनकारक राहील. याबाबत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या 
अधिकाऱ्यांनी ग्रामसभेत ग्रामस्थांना स्पष्टपणे सविस्तर माहिती द्यावी व त्यानंतरच योजनेच्या 
कामास सुरूवात करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापापु-२०१८/प्र.क्र.२५५/पापु-१७ 


२०) योजनेची अंमलबजावणी पुर्ण झाल्यानंतर संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने योजना पुर्णत्वाचा 
दाखला सक्षम प्राधिका-याकडे सादर करणे बंधनकारक राहील. 

२१) योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये कोणत्याही स्वरुपाची अनियमितता, अपहार अथवा 
गैरव्यवहाराच्या बाबी निदर्शनास आल्यास अनियमिततेस जबाबदार संबंधित अधिकारी/ 
कर्मचारी शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र राहतील. 

२२) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांकरिता विहित केळेली 
मानके पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. 

२३) योजनेच्या प्रगतीप्रमाणे खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे व योजनेच्या पुर्णत्वाचे दाखले संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणांकडून प्राप्त करुन घेवून शासनास सादर करण्याची जबाबदारी पाणी व 
स्वच्छता सहाय्य संस्था (वासो), बेलापूर यांची राहील. 

२. या योजनेवर होणारा खर्च जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणाऱ्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल 
कार्यक्रमांतर्गत केंद्र तथा राज्य निधीतून भागविण्यात यावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००११४४५३८१४२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e DN: 
Adhikr sn 
ikrao “» 
2.54. 
58a‘ 
ber=6dd8309934e3a 1 86f9e32ab2ed268a3 

a p Uu U h e 22fe 1cbd838d076066aa8f4668bc0, 


ja. 
cn=Adhikrao Bapu Budhe 
Date: 2018.10.01 18:39:49 +05'30" 


(अ.बा.बुधे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


laharashtra, ou=Water 
postalCode=400032, 


-989167fcd7f4487809755a2a08c379 
1390126896, 


प्रत, 


मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व मा.विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 

प्रधान सचिव,पा.पु.व स्व.वि.,मंत्रालय,मुंबई. 

५. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१,मुंबई (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयता). 

६. महालेखापाल,महाराष्ट्र-२,नागपूर (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयता). 

७. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, 

८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

९. जिल्हाधिकारी, धुळे. 

१०.संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 


Cc Av AD Oo 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापापु-२०१८/प्र.क्र.२५५/पापु-१७ 


११.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद, धुळे. 

१२.संचालक,पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था,सिडको भवन,बेलापूर 

१३.मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, नाशिक . 

१४.जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक,भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, धुळे. 

१५.अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मंडळ नाशिक. 

१६.कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, जळगांव. 

१७.कार्यकारी अभियंता ,ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग,जिल्हा परिषद, धुळे. 

१८.अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. मुख्य अभियंता तथा वि.का.अ. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुबई. 
१८.पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग कार्यासन क्र. १,४,५,६,९,१३,१८ व १९. 

१९.निवडनस्ती पापु-१७, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


